सामान्य राज्य सेवा गट-ब संवर्गात सरळसेवेने 
नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - पकास-२४२३/प्र.क्र.२१२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जानेवारी,२०२४. 


वाचा :- १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय,क्रमांक : एसएटी १५११/ प्र.क्र.१९/प्रशा.२, दि. ०६.०८.२०११. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय,क्रमांक : एसएटी १११२/प्र.क्र.४७२/प्रशा २, दि.०४.०३.२०१३. 
3. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक :शिआका/आस्थाअ/१०६/परि.काला./गट ब/२९३७/२०२३/३३१४, दि.१/६/२०२३ 
प्रस्तावना:- 
उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
उमेदवारांची सामान्य राज्य सेवा गट-ब संवर्गात अधीक्षक व तत्सम या पदावर नियुक्‍ती देऊन पायाभूत प्रशिक्षण 
देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांची उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर २ वर्षाच्या 
परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 

२. श्री.शैलेशा सुर्वे, यांची संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णया अन्वये सामान्य राज्य सेवा गट-ब (लिपीक संवर्ग) या 
संवर्गातील अधीक्षक पदावर नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांनी जानेवारी, २०१४ रोजीची 
परिक्षा दिनांक १९ व २२ जानेवारी २०१६ रोजी घेण्यात आली व त्याचा निकाल दिनांक १३/०१/२०१७ अन्वये जाहिर 
करण्यात आला. सदर विभागीय परीक्षेमध्ये श्री.शैळेश सुर्वे हे उत्तीर्ण झाळे आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि. २२.६.२०२१ च्या परिवीक्षा धोरणानुसार श्री. सुर्वे यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचा शासनाच्या 
विचाराधीन होता. त्याअनुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 

सामान्य राज्य सेवा गट-ब मधील अधीक्षक या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी दिनांक ०१ जून, २०२३ च्या पत्रान्वये 
सादर केला आहे. पायाभूत शिक्षण यझास्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन 
कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या खालील अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद 
दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून, रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे 


चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२३/प्र.क्र.२१२/प्रशा-२ 


अ. |अधिकाऱ्याचे| शासन सेवेत |शासन सेवेत| रकाना-४ परिविक्षा रकाना-६ । परिविक्षा 
क्र. नाव नियुक्‍ती Vy मधील कालावधीत मधील । कालावधीत 
केलेल्या | झाल्याचा |दिनांकानुसार |घेतलेली अर्जित /। कारणामुळे | समाधानकार 
आदेशाचा । दिनांक | परिविक्षा | परिवर्तितरजाव | वाढलेला | करित्या पूर्ण 


दिनांक कालावधी पूर्ण) कालावधी परिविक्षा | केल्यामुळे 
होण्याचा कालावधी पूर्ण शासन सेवा 
दिनांक होण्याचा ज्या 
दिनांक |दिनांकापासून 
पुढे चालू 
ठेवावयाची 
आहे तो 
दिनांक 


४.३.२०१३ | १.४.२०१३ २५ दिवस ७.२.२०१७ | ८.२.२०१७ 
अर्जितरजा 


२. श्री. शैलेश रमाकांत सुर्वे यांच्या शिस्तभंग विषयक किंवा फौजदारी किंवा विभागीय चौकशी किंवा न्यायालयीन 
कारवाईवर परिवीक्षाधीन कालावधी संपविण्याच्या आदेशाचा परिणाम होणार नाही. 

3. श्री. शैलेश रमाकांत सुर्वे यांनी परिविक्षाधीन काळावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याबाबतची नोंद 
त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी तसेच त्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. 

४. परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याबाबत प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना सक्षम प्राधिकारी 
म्हणून दि.२२/०६/२०२१ रोजीच्या घोषित करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१३०१११९४०५८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=340ec5e34f4f3 1b01be0869a230e89b14739b1c38b24cff0eddofs 
arashtra, 


(टि.वा.करपते) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्त यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व संचालक 
३. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
४. संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२३/प्र.क्र.२१२/प्रशा-२ 


५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. संबंधित अधिकारी (आयुक्त शिक्षण यांच्या कार्यालयामार्फत) 

8. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


